वाहतुक व विपणन, बल्लाराहा येथील 
बहल्लारहहा स्थित आगाराच्या संरक्षीत 
वनजमिनींवर अतिक्रमण रोखण्यासाठी 
संरक्षक भिंत बांधण्याबाबतच्या अंदाजपत्रकांस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - एस -१०/२०२४/प्र.क्र.३६८/फ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ४ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि. २०/०९/२०१९ 
च्या शासन निर्णयातील भाग एक उप विभाग-५ परि. क्र.१३४(१),१३४(२),१३४ (३) मधील तरतुदी 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,झासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१९/ प्र.क्र. १०/इमा-२, दिनांक 
२५/०९/२०१९ 

3) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास ) यांचे पत्र क्र. कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र. 
१२/३३०/२०२४-२५, दिनांक २१/०८/२०२४ 

४) मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे क्र. T.A. No 45/CE/ TA/2024-25, 
दि.०८/०८/२०२४ रोजीची तांत्रिक मान्यता 


प्रस्तावना :- 

वाहतूक व विपणन,बल्लारशाह येथील बल्लारशहा स्थित आगाराचे एकूण ६३ हे. क्षेत्र असून सदर क्षेत्र 
संरक्षीत वन जमिन म्हणून घोषित करण्यात आळे आहे. सदर आगाराचे क्षेत्र बल्लारपूर नागरी क्षेत्रामध्ये येत 
असून सर्व बाजूने शहरी लोकवस्तीने वेढलेले आहे. सदर आगारामध्ये मोठया प्रमाणात इमारती वनोपज विक्री 
करीता उपलब्ध असतो. आगाराभोवती असलेली संरक्षण भिंतीची पडझड झाली असून अनेक ठिकाणी 
संरक्षक भित तुटलेली आहे. यामुळे वनोपजांची सुरक्षितता धोक्यात आली असून वन जमीनीवर संभाव्य 
अतिक्रमणाला देखील आळा घालणे आवश्‍यक आहे. यास्तव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास) यांनी सदर संरक्षित वन क्षेत्राचा समावेश असलेल्या आगाराभोवती संरक्षण भिंत 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास ) यांनी दि. २१/०८/२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे. सदर प्रकरणी संदर्भ क्र. ४ अन्वये 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक यांनी तांत्रिक सहमती प्रदान केळी आहे. सदर वनजमिन नागरी भागामध्ये 
असल्याने तसेच वनोपजांची सुरक्षितता विचारात घेऊन वनहद्दीवर संरक्षण भिंत बांधण्याबाबतच्या कामांस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


वाहतूक व विपणन,बल्लारशाह येथील बल्लारशहा स्थित आगाराच्या एकूण ६३ हे. क्षेत्राच्या संरक्षीत 
वनजमिनीवर अतिक्रमणापासून संरक्षण करण्यासाठी वनक्षेत्राभोवती संरक्षक भिंत बांधण्याबाबतच्या रक्‍कम 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२४/प्र.क्र.३६८/फ-३ 


रुपये १४,९८,४६,०००/- ( अक्षरी रु. चौदा कोटी अठ्ठुयाण्णव लक्ष सहेचाळीस हजार फक्त ) च्या 
अंदाजपत्रकास खालील नमूद अटी व शरर्तीस अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता (वित्तीय मान्यता वगळून) प्रदान 
करण्यात येत आहे :- 
२. अटीवशार्ती- 
अ) प्रस्तावानुषंगाने कार्यवाही करताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र.बी.डी.जी- 
२०१४/प्र.क्र.९६/इमा-३, दिनांक ८.०७.२०१४ मध्ये नमूद कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 
ब) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
क) सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करताना व काम सुरु करण्यापूर्वी संरक्षण भिंतीचे संकल्पन तयार 
करण्यात यावे व त्यास प्राधिकऱ्याची मान्यता घेऊन व तांत्रिक मान्यता प्रदान केल्यानंतरच 
शासन तरतुदींनुसार निविदा कार्यवाही करण्यात यावी. 
ड) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क्र.-१, 
दिनांक १०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


सदर अटी व शातींची पूर्तता करण्याची व शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार उचित कार्यवाही 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी उप वनसंरक्षक, ठाणे वन विभाग, ठाणे यांची राहील. 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि. २०/०९/२०१९ 
च्या शासन निर्णयातील भाग एक उप विभाग-५ परि. क्र.१३४(१),१३४(२),१३४ (3) मधीळ तरतुदी तसेच 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक दि. २५/०९/२०१९ अन्वये स्थापत्य व faga रु.१५ कोटी 
रकमेपर्यंत किंमतीच्या कामांना मुख्य अभियंता यांनी (प्रस्तुत प्रकरणी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
यांनी तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार संबंधित उपभोक्ता विभागास 
देण्यात आल्यानुसार सदर मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


४. सदर कामांवरील खर्च “राखीव वनांचे सर्व्हेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन ४४०६ ००५३” या 
लेखाशिर्षाखाली करण्यात येईल. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०४१८१४४७०२१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAVIKIRAN SABAJI 
GOVEKAR 


( डॉ. रविकिरण गोवेकर ) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


प्रत :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादनव व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२४/प्र.क्र.३६८/फ-३ 


) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) वनसंरक्षक , वाहतूक व विपणन बल्लारशहा, चंद्रपूर 

७) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
) 
) 


नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 

वित्त विभाग, व्यय १०/ अर्थसंकल्प-४ मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१०) कार्यासन अधिकारी (फ-२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) कार्यासन अधिकारी (ब-२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
92) निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


